सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी समग्र 
शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) 
कार्यक्रमासाठी तिसऱ्या हप्त्याचा आवर्ती निधी 
(सर्वसाधारण हिस्सा) वितरीत करणेबाबत (केंद्र 
व राज्य fea. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-१/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 


१) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-२०००/(२७४०)/प्राशि-१, 
दि. १८/०१/२००२ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 

३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्राळय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : ७-१/२०१८-1७-१२ 
(GEN), दिनांक २६/०३/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


समग्र शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे 


प्रमाण (केंद्र : राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २६/०३/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र 
शासनाचा तिसऱया हप्त्याचा (सर्व साधारण हिस्सा) रु.३७,४१,००,०००/- (रुपये सदतीस कोटी 


एक्केचाळीस लाख फक्त) आवर्ती निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेला आहे. सदर निधी 


राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.१७२/अर्थोपाय, दि.२९/०३/२०१९ अन्वये अभिप्राय दिळे आहेत. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य 


हिस्सा (सर्वसाधारण) रु.२४,९४,००,०००/- (रु.चोवीस कोटी चौऱर्‍्यात्नव लाख फक्‍त) इतका येतो. 


समग्र शिक्षा अभियान योजनेसाठी केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.3 येथील पत्रान्वये राज्याच्या 


एकत्रित निधीत जमा केलेला (सर्वसाधारण हिस्सा) निधी व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा (सर्व साधारण) 


निधी असा एकूण रुपये ६२,३५,००,०००/- (रुपये बासष्ट कोटी पस्तीस लाख फक्त) इतका निधी 


महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय at: एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/एस.डी-१ 


शासन [नर्णय:- निर्णय:- 


समग्र शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाकरिता 
रु.६२,३५,००,०००/- (रुपये बासष्ट कोटी पस्तीस लाख फक्‍त) इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, मुंबई यांच्याकडे खाळीलप्रमाणे वितरीत करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय वितरीत तरतूद 
तरतूद 
1 १_| २ ३ 1 छे 
i "मागणी क्रमांक $-2, 2202, सर्वसाधारण | रुपये १२६३.२७ | रु.३७,४१,००,०००/- 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ८००-इतर खर्च कोटी 


(००) (१२) सर्व शिक्षा अभियान (केंद्र हिस्सा), 
३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०२ 
10४९)" 


२ । "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण | रु.४०० कोटी रु.२४,९४,००,०००/- 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ८००-इतर खर्च, 
(००) (००) (०५) सर्व शिक्षा अभियान (केंद्र 
पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा), (२२०२ 
३०४७), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" 


एकूण रुपये ६२,३५,००,०००/- 


२. उपरोक्त प्रमाणे वितरित करण्यात आलेल्या रकाना क्र. ४ येथील निधीचा खर्च रकाना क्र.२ 
मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


३. वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.२६/०३/२०१९ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०१८-१९ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक प्रकल्प 
मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाच्या चालु योजनांचा 
आवर्ती खर्चासाठी खर्च करावा. 


५. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 
अधिकारी (रोख शाखा), झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" तर सह सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/ 'एस.डी-१ 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये, 
वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७२/अर्थोपाय, दि.२९/०३/२०१९ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२९१७३३५५३५२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Umeshrao Gaikwad 
S a n to S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 
Education And Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
h 2.5.4.20=1d60828c41033ab1 da6d64ef17879745d578b334 
Umeshrao cscice se bet, 
serialNumber=bc8833f9e213a7e4dfb9d2b07 1c9202ea52a 
. 04054e53b0c1 bbf9e50c90a2cf5c, cn=Santosh Umeshrao 
Gaikwad Gale 
Date: 2019.03.29 17:39:51 +05'30" 
(संतोष गायकवाड) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

१०) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

११) सह सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 

१३) अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१४) निवड नस्ती (एस.डी.१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


